नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./सा बां प्रादे विना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/४३९३/सन-२०२१, दि.०१/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील 
खालील रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची नंतरचा 
क्रमांक व एकूण लांबी | क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
| . | प्रमुख जिल्हा मार्ग-६९ पासुन | इतर जिल्हा मार्ग | (१/००ते ९/७००) | २३.०० | प्रमुख जिल्हा 
लासलगांव-निमगांव-वाकडा- -२६४ ८.७०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१८७ 
मरळगोई-गोळेगांव-भरवस- इतर जिल्हा मार्ग | (0/ood ४/८००) 
देवगांव-कानळद ते चास -२६५ ४.८०० कि.मी. 
तालुका SE रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग- | (६/९००ते 
२६१ १६/४००) 
९.५०० कि.मी. 
एकूण २३.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४५००.८१०--२३.००) म्हणजेच ४५२३.८१० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८८४.००-२३.००) म्हणजेच २८६१.०० कि.मी. 
इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११७१४४५१७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN कन 
KACHARE = = 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर कराव) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


S 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


